राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय पुरस्कार 
२०२०-२१. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२१/प्र.क्र.६०/साशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२१. 
संदर्भ : शासन पत्र समक्रमांक दिनांक २९ जून, २०२१ 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या पद्धतीवर आधारित राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासून राष्ट्रीय सेवा 
योजनेअंतर्गत पुरस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. त्यानुसार 
विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले व राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय 
घेण्यात आला 
शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये निःस्वार्थ भावनेने व निष्ठेने समाजाची सेवा 
करणाऱ्यांना त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा यथोचित गौरव करण्याच्या 
दृष्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 

(१ सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ (स्मृतिचिन्ह) 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 


(१ | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


(२) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक (स्मृतिचिन्ह व रु. १०,०००/-) 


अ.क्र. | कार्यक्रम समन्वयकाचे नाव विद्यापीठाचे नाव 


(| डा.नरेड मधुकर मडावी गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


(३) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह व रु. ५,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र कार्यक्रम अधिका-यांचे नाव । महाविद्यालय/विद्यापीठ 


शिश सुशील राम शिदे ठाकूर विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, कांदिवली, मुंबई 
(मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) 
२ डॉ. विलास वसंतराव कडिले | अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे, तुळजाराम चतुरचंद कला, 


विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे 
(सावित्रीबाई फ़ुले पुणे विद्यापीठ,पुणे ) 


३ गुरुदास दादाजी बल्को श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, राजुरा, 
चंद्रपूर 
(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ) 

४ डॉ. कल्याण धोंडीबा सावंत । राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर 


(स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड ) 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२१/प्र.क्र.६०/साशि-७ 


(४) सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह) 


अ.क्र. महाविद्यालय विद्यापीठ 
पवि ठाकूर विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
कांदिवली, मुंबई 


२ | अनेकांत एज्युकेडान सोसायटीचे, तुळजाराम | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे 
चतुरचंद कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, पुणे 


३ | श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
महाविद्यालय, राजुरा, चंद्रपूर 
४ | राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, 
नांदेड 


(५) कार्यक्रम अधिकारी प्रशांसा प्रमाणपत्र पुरस्कार 


अ.क्र. | कार्यक्रम अधिका-यांचे नाव | महाविद्यालळय/विद्यापीठ 


हि डा. योगेश मधुकरराव श्रीमती शकुंतलाबाई धाबेकर महाविद्यालय, कारंजा (लाड), 
पोहोकार जि. वाशिम 
(संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती) 
२ | डा. शरयु हनुमंतराव सरदार बाबासाहेब माने महाविद्यालय, रहिमतपूर, सातारा 
भोसले (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर) 


३ | प्रविण सुखदेव गायकर कृषी जेवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणी 

(महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी) 

४ । डा. सोमीनाथ सारंगधर । राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
खाडे जालना 

( डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद ) 


(६) सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार : (स्मृतिचिन्ह व रु. २,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र. | स्वयंसेवकाचे नाव महाविद्यालय/विद्यापीठ 

| राजश्री लक्ष्मणराव माने विद्या प्रतिष्ठान कमलनयन बजाज ईन्स्टिट्युट ऑफ 
इंजिनिअरींग अँण्ड टेक्नॉंलॉजी, बारामती, पुणे 
(सावित्रीबाई फ़ुले पुणे विद्यापीठ, पुणे) 


२ | दिवेश नंदकिशोर गिन्नारे नागपूर पश्ुवैद्यक महाविद्यालय, नागपूर 
(महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ) 

3 | प्रतिक माधव कदम गजमल तुळशीराम पाटील महाविद्यालय, नंदुरबार 
(कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगाव) 

४ | सिद्धी भारतराव देसाई कृषी महाविद्यालय, परभणी 


(वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२१/प्र.क्र.६०/साशि-७ 


५ | अमर अनिल Ha श्री शिवाजी कला, वाणिज्य महाविद्यालय़, अमरावती 
(संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती) 

६ | अमोल उद्धवराव सरोदे सामाजिक शास्त्रे संकुल, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड 
( स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड ) 

७ | शिवम आशिष पटेल के.सी. महाविद्यालय,चर्चगेट 
( मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) 

८ | रविंद्र ताराचंद पाटील कृषी महाविद्यालय, दापोली 


( डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली) 
९ | प्रसाद गोरखनाथ वाघमोडे टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे 

( महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक) 
शि ० | अनिकेत रविंद्र वाकळे कृषी महाविद्यालय, पुणे 

(महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी) 

गि १ | तेजस्विनी कैलासठोठ वानखेडे | यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, esr, औरंगाबाद 
( डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ 
औरंगाबाद ) 

१२ | समर्थ मधुकर चिवरे डी.ए.व्ही. वेलणकर वाणिज्य महाविद्यालय, सोलापूर 
( पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर) 

१३ । अनिकेत उद्धव वाघमारे दहीवाडी महाविद्यालय, सातारा 

(शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ) 

१४ | प्रियंका शामराव ठाकरे महात्मा गांधी कला, विज्ञान व कै.एन.पी. वाणिज्य 
महाविद्यालय, अरमोरी, गडचिरोली 

(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली ) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१५४५०६२३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prabhakar Be eer ine peal 


2.5.4.20=¢29e32f9b4306c619f97248f3a94 13638809e1 785 1012a3fc3238770a 


779753f, pseudonym=B837E54CBDS0E5 1C814CB9359225ADBDDBB181CA, 


' serialNumber=C48A5B09213F4B446F 461966ACD0278152AF4C35D6C8C2FF 
a र्ट h a fa mM e Sa | 052641B350DE83CF, cn=Prabhakar Bacharam Desai 


Date: 2021.08.12 14:53:16 +05'30" 


(डॉ. प्रभाकर ब. देसाई) 
राज्य संपर्क अधिकारी / विशेष कार्य अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२१/प्र.क्र.६०/साशि-७ 


५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
९. सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव 
१०. कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली 
११. युवा कार्य व क्रिडा विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
१२. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
(दूरदर्शन, आकाडवाणी, वृत्तपत्रे इत्यादिंच्या माध्यमाद्वारे यथोचित प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
१३. क्षेत्रिय संचालक ,राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रिय संचालनालय, पुणे 
१४. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य 
१५. पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी व त्यांच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य 
१६.पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी 
१७.निवड नस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२१/प्र.क्र.६०/साशि-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


